गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणा-या 
मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील 
कर्मचाऱ्यांची दि.२१.०२.२०१८ रोजीची 
तात्पुरती (7०॥७०078) ज्येष्ठतेनुसार यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७१८/प्र.क्र.१७४/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 94 जानेवारी, २०१९ 


शासन परिपत्रक 
शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक आरटीआर १०१३/प्र.क्र.५१०/१३ /१४-अ, दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०१८ अधिसूचित करण्यात आलेली असून त्यानुसार दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ पासून 
मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातून मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करीता शैक्षणिक अर्हता पदवी करण्यात आलेली आहे. 


२. यास्तव, मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांपैकी, गट-क मधील लिपिक- 
टंकळेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचार्‍यांची दि.२१.०२.२०१८ 
रोजीची तात्पुरती (Provisional) RISATAR यादी तयार करण्यात आली आहे. 


३. सदर जेष्ठतेनुसार यादीमध्ये लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी 
अर्ज केलेल्या, दि.२१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी गट-ड या संवर्गात किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या, 
पदवी अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व टंकळलेखनाचे आवश्‍यक गती (प्रती मिनीट ४० शाब्द इंग्रजी किंवा 
३० शब्द मराठी) असल्याचे नियमानुसार विहित केलेले प्रमाणपत्र (हसकीय वाणीज्य प्रमाणपत्र (गव्हर्नमेंट 
कमर्शियल सर्टिफिकेट) किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण केलेल्या गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट at येथे जोडण्यात 
आली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४/१४-अ, दि.०५.१२.२०१८, 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ तसेच सामान्य 
प्रशासन विभाग, कार्यासन १२ यांनी नस्ती क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.१४/१४-अ वर अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१२८२/१८, दिनांक ३१-१०-२०१८ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार 
करण्यात आलेली आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू-३७१८/प्र.क्र.१७४/१४-अ 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागाना विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत तात्पुरती (2/०॥8078) ज्येष्ठतेनुसार 
यादी (दि.२१.०२.२०१८ ची जेष्ठतेनुसार यादी - परिशिष्ट"अ") त्यांनी आपल्या विभागातील गट-ड संवर्गातील 
लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र.बिंदुना-१०१८/प्र.क्र.५४/१४-अ, 
दि.०५.१२.२०१८ मधील सूचनांनुसार एखादया कर्मचाऱ्याचे नाव जेष्ठतेनुसार यादीत समाविष्ट करावयाचे 
राहीले असल्यास त्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विभागामार्फत निवेदन सादर करावे अशा सूचना त्यांना 
देण्यात याव्यात. कर्मचा-यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती/आक्षेपांची तसेच ज्येष्ठतेनुसार यादीतील स्तंभ 3 ते 
१४ मधील माहितीची काळजीपूर्वक तपासणी करुन ज्येष्ठतेनुसार यादीतील त्रुटी अथवा वास्तविक चुका 
(एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे नाव जेष्ठतेनुसार यादीत समाविष्ट करणे राहीले असल्यास) संबंधित विभागांनी त्या 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवापट व अन्य उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून विभागाच्या अभिप्रायांसह दिनांक ३१ 
जानेवारी, २०१९ पूर्वी या विभागाच्या निदर्शनास आणाव्यात म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतेनुसार 
यादीत आवश्यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. अन्यथा संबंधितांस कोणतेही बदल सुचवावयाचे नाहीत असे 
समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ नंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार 
करण्यात येणार नाही. 


६. सर्वमंत्रालयीन विभागांनी ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी तसेच आपल्या 
विभागातील गट-ड संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त व पदोन्नतीसाठी अर्ज 
केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार यादीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


७. सदर परिपत्रक व ज्येष्ठतेनुसार यादी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०११५१२०४०७४१०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan sa | 
Bhimrao Gurav =" 
(71. FY. गुरव) 
सहपत्र :- परिशिष्ट 'अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1e360f7 3b682d6b6fccbBaecf, 


प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 
निवड नस्ती / कार्यासन १४-अ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक HAH साजेसू-3718/प्र.क्र.174/14-अ, दिनांक 15 जानेवारी, 2019 चे सहपत्र (परिशिष्ट "अ") 


लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता धारण करीत असलेल्या व पदोन्नतीसाठी अर्ज केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक २१.०२.२०१८ रोजीची तात्पुरती 
(Provisional) जेष्ठतेनुसार यादी 


अ. ज्येष्ठता श्री / कर्मचाऱ्याचे | पदनाम | विभागाचे नाव | कर्मचाऱ्या | जन्म दिनांक | गट-ड मधील | नियुक्‍ती | पदवी परीक्षा | मराठी ३० श.प्र.मि./इंग्रजी |एमएससीआयटी | लिपिक-टंकलेखक 
क्र. क्रमांक श्रीमती नियुक्तीचा प्रवर्ग उत्तीर्ण ४० श.प्र.मि. टंकलेखनाची | संगणक परीक्षा | पदावर पदोन्नतीसाठी 
दिनांक झाल्याचा | शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र | उत्तीर्ण केल्याचा | जेष्ठता दिनांक 
दिनांक / संगणक टंकलेखन दिनांक 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचा दिनांक 


दतक 400 EM 0202355222 जा लडते 
तर डया = 
Tr i 


C:\data\old computer data\Prashant Shelar\class-4\class-4 seneiority lists\Seniority list as on 21-02-2018 of eligible Candidate from class 4 for promotion to Class 3\Class-4 to Class-3 Seniority 21- 
02-2018/as on 21-02-2018 provisional 1 


